वाचा :- 


राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शिक्षक 
व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेबर २०१९ चे वेतन 
ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/१८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०१९ 


१) शासनाचा समक्रमांकीत दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीचा शासन निर्णय 
२)शासनाचे समक्रमांक दिनांक २३.२.२०१८ व २७.२.२०१८ रोजीचे शासन निर्णय 
३) शासनाचा समक्रमांक दिनांक १८.५.२०१८ रोजीचा शासन निर्णय 

४) शासनाचा समक्रमांक दिनांक २१.८.२०१८ रोजीचा शासन निर्णय 

५) शासनाचा समक्रमांक दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीचा झासन निर्णय 

६) शासनाचे समक्रमांक दिनांक १८.०६.२०१९ रोजीचे पत्र 
७ शासनाचा समक्रंमाक दि.१८.७.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक 


विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासन निर्णय दि.१८.७.२०१९ मधील अ) मध्ये 
नमूद केल्यानुसार ऑगस्ट २०१९ पर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने वितरित करण्याठी मान्यता देण्यात आली 


होती. 


आता केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ( सातारा, ठाणे व 


जालना वगळून इतर सर्व जिल्हे ) सप्टेंबर , २०१९ चे नियमित वेतन ऑफलाईन पद्धतीने अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


३. 


शासन निर्णय दि.१८.७.२०१९ मधील अन्य तरतुदी यापुढे देखील लागू राहतील. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०९ /कोषा प्र. ५, दिनांक 


१७.७.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१८/प्र.क्र. २८/१८/भाग -१/टीएनटी-३ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १९०९२४१५२६०१३४२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
Charushila Fduaton od sports Department psalCode O03, 
st=Maharashtra, 
Devendra Chaudhari 0000000 कराला 


Date: 2019.09.24 15:29:20 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


१) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव , मंत्राळय, मुंबई 
प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

आयुक्‍त (शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 

११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१३) सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 

१४सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


SG © 


१५) सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 

१६) वित्त विभाग ( व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवड नस्ती-टिएनटी-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


